डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 
अंतर्गत इन्फंट जिसस सोसायटी, शिवाजी नगर, 
ता.राजुरा, जि.चंद्रपूर या संस्थेस मौजा खिर्डी, 
ता.कोरपना, जि.चंद्रपूर येथे, कायमस्वरुपी 
विनाअनुदानित तत्त्वावरील कृषि महाविद्यालय 
सुरु करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: पंदेवि-१३२४/प्र.क्र.१७०/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १४/०८/२०२४ 


संदर्भ :- १) महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम,१९८३. 

२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-१५१७/प्र.क्र.६०/७ओ,दि.३०.०५.२०१८. 

३)कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्र.मकृप-१०२२/प्र.क्र.८९/७-अ,दि.०६.०५.२०२२. 

४)महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे यांचे परिपत्रक जा.क्र.मकृप/शिक्षण-१/ 
१७२३/१५८/२१९२, दि.०९/०८/२०२३ 

५)महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचे जा.क्र.मकृप/शिक्षण-१/६२२३/ 
६६१/२५०५, दि.०८.०८.२०२४ रोजीचे पत्र. 


) 
) 
) 
) 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम,१९८३ च्या कलम १२(३)(ड) मधील तरतूदीनुसार 
कोणत्याही नवीन विद्याशाखा,पाठ्यक्रम किंवा ज्ञानशाखा किंवा विभाग सुरु करण्यासाठी, त्याचप्रमाणे, 
कोणत्याही अभ्यासक्रमासाठी जादा वैकल्पिक विषय सुरु करण्यासाठी विद्यापीठांना परवानगी देणे 
याबाबतचे अधिकार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेस प्रदान करण्यात आले आहेत. तसेच, 
कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय दि.३०.०५.२०१८ अन्वये कृषि विद्यापीठांतर्गत पदवी, पदव्युत्तर व 
आचार्य पदवी अभ्यासक्रमामध्ये जागांचे आरक्षण, सामाजिक आरक्षणाच्या वाटपाची कार्यपध्दती, प्रवेश 
कार्यपध्दती निश्चित करणेबाबत व खाजगी कृषि महाविद्यालयांना मान्यता देण्याच्या कार्यवाहीबाबत 
सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 

महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांनी, कृषि परिषदेच्या कार्योत्तर मान्यतेच्या 
अधीन राहून, डॉ.पंजाबराव carga कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत “इन्फंट जिसस सोसायटी, 
शिवाजी नगर, ता.राजुरा, जि.चंद्रपूर” या संस्थेस मौजा खिर्डी, ता.कोरपना, जि.चंद्रपूर येथे 
कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्त्वावर नवीन कृषि महाविद्यालय सुरु करण्यास मान्यता प्रदान 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.५ अन्वये सादर केलेला आहे. त्यासअनुसरुन, “इन्फंट जिसस 
सोसायटी, शिवाजी नगर, ता.राजुरा, जि.चंद्रपूर” या संस्थेस मौजा खिर्डी, ता.कोरपना, जि.चंद्रपूर येथे 
कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्त्वावरील नवीन कृषि महाविद्यालय सुरु करण्यास मान्यता 
देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२४/प्र.क्र.१७०/७-अ, 


शासन निर्णय :- 

डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत “इन्फंट जिसस सोसायटी, शिवाजी 
नगर, ता.राजुरा, जि.चंद्रपूर” या संस्थेस मौजा खिर्डी, ता.कोरपना, जि.चंद्रपूर येथे ६० विद्यार्थी प्रतिवर्ष 
प्रवेश क्षमता असलेले खाजगी कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्त्वावरील नवीन “कृषि महाविद्यालय” 
सन २०२४-२५ या शौक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्यास, खालील अटी व शा्तींच्या अधीन राहून मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. अटीव शरर्ती- 
i, सदर मान्यता ही कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्त्वावर राहील. 

ii. सदर महाविद्यालयाने विद्यापीठ तपासणी समितीच्या अहवालातील निष्कर्षांत नमूद बाबींची/ 
त्रुटींची पूर्तता विहीत कालावधीत करावी. 

ii, सदर व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश राज्य सामाईक प्रवेशा परीक्षा कक्ष, प्रवेशा 
नियामक प्राधिकरण,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई व शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमांच्या 
प्रवेश नियमानुसार करण्यात येतील 

iv. पदवी अभ्यासक्रमांची शुल्क निश्चिती, शुल्क नियामक प्राधिकरण,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई व 
शासनाने वेळोवेळी निर्देशीत केलेल्या प्राधिकरणामार्फत विहीत करण्यात येईल. 

४. शिक्षण विषयक कार्यप्रणाली यांचे संनियंत्रण करण्याचे अधिकार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व 
संशोधन परिषद,पुणे यांना राहतील. तसेच,राज्य शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेली मार्गदर्शक 
तत्त्वे व निकष खाजगी विनाअनुदानित पदवी अभ्यासक्रमासाठी लागू राहतील. 

४. नवीन विनाअनुदानित कृषि व संलग्न महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी,कृषि परिषद/कृषि 
विद्यापीठ यांच्याकडे प्रक्रिया शुल्क/बँक गॅरंटी/अनामत रक्‍कम जमा करणे संबंधित संस्थेस 
बंधनकारक राहील. 

vii. महाविद्यालयाची संलग्नता, तपासणी व मूल्यांकनासाठी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,नवी 
दिल्ली, राज्यशासन व संबंधित कृषि विद्यापीठ/कृषि परिषद यांचे मार्फत वेळोवेळी निश्चित 
केलेले निकष व मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक असतील. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०८१४१४३८०६०००१ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRATIBHA ee AGRICULTURE AND ADF 


1197 Sfffc642fe6b87c2ce9e1297fd1 e8bda9b459f85f75f159984ba680 
hy 


DA026E8SAE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAEGEDSC1E544834 
90119EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL 


2024.08.14 14:53:04 4-05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन,मुंबई. 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मा.मुख्यमंत्री सचिवालय,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२४/प्र.क्र.१७०/७-अ, 


३) मा.मंत्री (कृषि),कृषि व पदुम विभाग यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

४) महासंचालक,महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

५) कुलगुरु/कुलसचिव, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, जि.परभणी. 
) 
) 


६) सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक,कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

७ इन्फंट जिसस सोसायटी, शिवाजी नगर, ता.राजुरा, जि.चंद्रपूर, यांना महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व 
संशोधन परिषद,पुणे यांचेमार्फत. 

८) महालेखापाल,महाराष्ट्र १/२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपूर. 

९) निवडनस्ती (कार्यासन ७-अ),कृषि व पदुम विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


